RNI No. MAHBIL /2009/40124 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग पाच 


वर्ष ९, अंक ६] सोमवार, मार्च २०, २०२३/फाल्गुन २९, शके १९४४ [FS re, किंमत : रुपये २६.०० 


असाधारण क्रमांक १९९ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र विधानसभेत ब महाराष्ट्र विधानपरिषदेत सादर केलेली विधेयके. 


महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय 


महाराष्ट्र विधानसभेने दिनांक २० मार्च, २०२३ रोजी पुरःस्थापित करण्यात आलेले खालील विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११६ अन्बये 
प्रसिद्ध करण्यात येत आहे :-- 


L. A. BILL No. XII OF 2023. 
A BILL 
TO PROVIDE FOR SETTLEMENT OF ARREARS OF TAX, INTEREST, 
PENALTY OR LATE FEE WHICH WERE LEVIED, PAYABLE OR 
IMPOSED, RESPECTIVELY, UNDER VARIOUS ACTS ADMINISTERED 
BY THE GOODS AND SERVICES TAX DEPARTMENT AND FOR THE 
MATTERS CONNECTED THEREWITH OR INCIDENTAL THERETO. 
सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ९२. 
बस्तू ब सेवा कर विभागाकडून अंमलबजावणी केल्या जाणाऱ्या विविध अधिनियमांखाली 
जो आकारण्यात आला होता, प्रदेय होता किंबा लादण्यात आला होता अशा अनुक्रमे कर, व्याज, 
शास्ती किंबा विलंब शुल्क यांच्या थकबाकीची तडजोड करण्यासाठी आणि त्यांच्याशी संबंधित किंवा 
तदानुषंगिक बाबींसाठी तरतूद करण्याकरिता विधेयक. 


१९८६ aro. ज्याअथी, केंद्रीय विक्रोकर अधिनियम, १९५६, मुंबई मोटार स्पिरीट बिक्रो कराधान अधिनियम, १९५८, मुंबई 


ee चा  विक्रोकर अधिनियम, १९५९, महाराष्ट्र ऊस खरेदी कर अधिनियम, १९६२, महाराष्ट्र राज्य व्यबसाय, व्यापार, 
मुंबई ६६. यांबरील 
१९८९चा आजीविका ब नोकऱ्या यांबरील कर अधिनियम, १९७५, महाराष्ट्र कोणताही माल कोणत्याही प्रयोजनार्थ बापरण्याच्या 


मुंबई ५३. हक्काच्या हस्तांतरणाबरील बिक्रीकर अधिनियम, १९८५, महाराष्ट्र ऐषाराम कर अधिनियम, १९८७, महाराष्ट्र 
महा. ९. 

२९७८ चा 

महा. १९६. (१) 


भाग पाच--११९-१ 


संक्षिप्त नाब ब 
प्रारंभ. 


व्याख्या. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च २०, २०२३/फाल्गुन २९, शके १९४४ 


स्थानिक क्षेत्रामध्ये मोटार बाहने आणण्याबरील कर अधिनियम, १९८७, महाराष्ट्र कार्य-कंत्राटांच्या अंमलबजावणीत 
अंतर्भूत असलेल्या मालातील मालमत्तेच्या हस्तांतरणावरील विक्रीकर (पुनर्अधिनियमित) अधिनियम, १९८९, महाराष्ट्र 
स्थानिक क्षेत्रात मालाच्या प्रवेशाबरील कर अधिनियम, २००२ आणि महाराष्ट्र मूल्यर्बाधत कर अधिनियम, २००२ 
यांखालील जो आकारण्यात आला होता, प्रदेय होता किंबा लादण्यात आला होता अशा अनुक्रमे कर, व्याज, शास्ती 
किंबा विलंब शुल्क यांच्या थकबाकीची तडजोड करण्यासाठी आणि त्यांच्याशी संबंधित किंबा तदानुषंगिक बाबींसाठी 
तरतूद करणे इष्ट आहे ; त्याअथी, भारतीय गणराज्याच्या चौऱ्याहत्तराव्या वर्षी, याद्वारे, पुढील अधिनियम करण्यात 
येत आहे :-- 


१. (९) या अधिनियमास, महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंबा विलंब शुल्क यांच्या थकबाकोची तडजोड 
करण्याबाबत अधिनियम, २०२३, असे म्हणावे. 


(२) तो, दिनांक ९ मे २०२३ रोजी अंमलात येईल. 


२. (१) या अधिनियमात, संदर्भानुसार दुसरा अर्थ आवश्यक नसेल तर,-- 
(क) “ जोडपत्र ” याचा अर्थ, या अधिनियमास जोडलेले जोडपत्र, असा आहे ; 


(ख) “ अपील प्राधिकारी ” याचा अर्थ, या अधिनियमाच्या कलम १४ च्या पोट-कलम (९) मध्ये बिनिर्दिष्ट 
केलेला अपौल प्राधिकारी, असा आहे ; 


(ग) “ अर्जदार ” याचा अर्थ, या अधिनियमाखालील शतींचे पालन करून त्याद्वारे तडजोडीचा लाभ घेण्याची 
इच्छा असलेली, संबद्ध अधिनियमान्वये आकारलेला किंबा आकारणीयोग्य असलेला कर, व्याज, शास्ती किंबा 
बिलंब शुल्क यांच्या थकबाकोचे प्रदान करण्यास जबाबदार असलेली व्यक्‍ती किंबा वित्तीय संस्थेसह इतर कोणतीही 
व्यक्‍ती, असा आहे ; 


(a) “ थकबाको ” याचा अर्थ,-- 


(एक) संबद्ध अधिनियमाखालील वैधानिक आदेशानुसार करपात्र व्यक्तीकडून प्रदेय असलेली ; किंबा 


(दोन) संबद्ध अधिनियमान्वये दाखल केलेल्या विबरणानुसार किंबा यथास्थिति, सुधारित विबरणानुसार 
मान्य केलेली आणि पूर्णत: अथबा अंशत: प्रदान न केलेली ; किंबा 


(तीन) मूल्यर्बाधित कर अधिनियमाच्या कलम ६१ नुसार सादर केलेल्या लेखापरीक्षा अहबालात, 
लेखापरीक्षकाने निर्धारित केलेली ब प्रदेय असल्याचे शिफारस केलेली,--मग मूल्यर्बाधेत कर अधिनियमाच्या 
कलम ३२ किंबा ३२क अन्वये नोटीस देण्यात आलेली असो किंबा नसो,-- 


कर, व्याज, शास्ती किंबा, यथास्थिति, निलंब शुल्क यांची अदत्त रक्‍कम आणि विनिर्दिष्ट कालाबधीशी संबंधित 
असलेली कर, व्याज, शास्ती किंबा विलंब शुल्क यांची थकबाकी, असा आहे आणि यात, विनिर्दिष्ट कालावधीसाठी 
संबद्ध अधिनियमान्वये मान्य केलेल्या करावरील प्रदेय असलेल्या व्याजाचा देखील समावेश आहे ; 


(S) “ आयुक्‍त ” याचा अर्थ, बस्तू ब सेबा कर अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (क) अन्बये राज्य कर 
आयुक्‍त म्हणून नियुक्‍त केलेला अधिकारी, असा आहे आणि त्यामध्ये, मूल्यर्बाधत कर अधिनियमाच्या कलम १० 
च्या पोट-कलम (१) अन्वये नियुक्‍त केलेल्या बिक्रोकर आयुक्‍ताचा समावेश होतो ; 


(च) “ पदनिर्देशित प्राधिकारी ” याचा अर्थ, या अधिनियमाच्या कलम ३ अन्वये नियुक्‍त केलेला प्राधिकारी, 
असा आहे; 


(छ) “ विबादित कर ” याचा अर्थ, खंड (थ) मध्ये व्याख्या केलेल्या अविबादित कराव्यतिरिक्‍त इतर कर, 
असा आहे; 


(ज) “ वस्तू ब सेबा कर अधिनियम ” याचा अर्थ, महाराष्ट्र बस्तू ब सेबा कर अधिनियम, २०१७, असा आहे; 


(झ) “ शासन ” किंबा “ राज्य शासन ” याचा अर्थ, महाराष्ट्र शासन, असा आहे ; 


(ञ) “ तडजोडीचा आदेश ” याचा अर्थ, कर, व्याज, शास्ती किंबा विलंब शुल्क यांच्या थकबाकीच्या 
तडजोडीबद्दल या अधिनियमान्वये काढलेला आदेश, असा आहे ; 


२९८५८ चा 
महा. १८. 
१९८७चा 
महा. ४१. 
१९८७चा 
महा. ४२. 
२९८९ चा 
महा. ३६. 
२००३ चा 
महा. ४. 
Rook चा 
महा. ९. 


२०९७चा 
महा. ४२. 


१९५६ TT 
७9ड. 
१९८५८ चा 
मुंबई ६६. 
१९५९ चा 
मुंबई ५१. 
१९६२ चा 
महा. ९. 
१९७५ चा 
महा. १६. 
१९८५ चा 
महा. १८. 


१९८७ चा 
महा. ४१. 
१९८७ चा 
महा. ४२. 

२९८९ चा 
महा. ३६. 


२००३चा 
महा. ४. 
Rook TT 
महा. ९. 


२००३ चा 
महा. ४. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च २०, २०२३/फाल्गुन २९, शके ९९४४ 
(ट) “ संबद्ध अधिनियम ” याचा अर्थ, पुढील अधिनियम, म्हणजे :- 
(एक) केंद्रीय विक्रीकर अधिनियम, १९५६ ; 
(दोन) मुंबई मोटार स्पिरीट विक्री कराधान अधिनियम, १९५८ ; 
(तीन) मुंबई बिक्रोकर अधिनियम, १९५९ ; 
(चार) महाराष्ट्र ऊस खरेदी कर अधिनियम, १९६२ ; 
(पाच) महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार, आजीविका ब नोकऱ्या यांबरील कर अधिनियम, १९७५ ; 


(सहा) महाराष्ट्र कोणताही माल कोणत्याही प्रयोजनार्थ बापरण्याच्या हक्काच्या हस्तांतरणावरील विक्रोकर 
अधिनियम, १९८५ ; 


(सात) महाराष्ट्र ऐषाराम कर अधिनियम, १९८७ ; 


(आठ) महाराष्ट्र स्थानिक क्षेत्रामध्ये मोटार ञाहने आणण्याबरील कर अधिनियम, १९८७ ; 


(नऊ) महाराष्ट्र कार्य-कंत्राटांचया अंमलबजावणीत अंतर्भूत असलेल्या मालातील मालमत्तेच्या 
हस्तांतरणावरील विक्रोकर (पुनर्अधिनियमित) अधिनियम, १९८९ ; 


(दहा) महाराष्ट्र स्थानिक क्षेत्रात मालाच्या प्रवेशाबरील कर अधिनियम, २००२; 


(अकरा) महाराष्ट्र मूल्य्बाधित कर अधिनियम, २००२, 


असा आहे, आणि त्यामध्ये, त्याखाली केलेले नियम किंबा काढलेल्या अधिसूचना यांचा देखील समावेश आहे ; 


(ठ) “ आवश्यक रक्‍कम ” याचा अर्थ, या अधिनियमान्वये अर्जदाराने प्रदान करणे आवश्यक असलेली 
रक्‍कम, असा आहे आणि ती रक्‍कम, या अधिनियमाची कलमे ८ ब ९ या अन्बये निर्धारित केल्याप्रमाणे आणि या 
अधिनियमास जोडलेल्या जोडपत्र-क किंबा जोडपत्र-ख यामध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे,- 


(एक) अविबादित कराची रक्कम, आणि 


(दोन) विबादित कर, व्याज, शास्ती, विलंब शुल्क याची रक्‍कम, मग ती आकारलेली असो किंबा नसो, 
यासाठी, या अधिनियमाच्या कलम १० याच्या पोट-कलम (२) मध्ये दिलेल्या तक्त्यातील खंड (ख) मध्ये बिनिर्दिष्ट 
केलेल्या कालाबधीत प्रदान केलेली एकूण रक्‍कम असेल ; 

(ड) “ बिबरणानुसार असलेली देणी ” याचा अर्थ, बिनिदिष्ट कालावधीच्या बाबतीत संबद्ध अधिनियमान्बये 
दाखल केलेल्या SOAR किंबा सुधारित बिवरणानुसार मान्य केलेली, परंतु, ३१ ऑक्टोबर २०२३ रोजी किंबा 
त्यापूर्बी पूर्णत: किंबा अंशत: प्रदान न केलेला कर, व्याज किंबा विलंब शुल्क यांची रक्‍कम, असा आहे ; 


(ढ) “ विनिर्दिष्ट कालाबधी ” याचा अर्थ, दिनांक ३० जून २०१७ रोजी किंबा त्यापूर्बी संपणारा कोणताही 
कालावधी, असा आहे ; 


(ण) “ वैधानिक आदेश ” याचा अर्थ, अर्जदाराकडून प्रदेय असलेला कर, व्याज, शास्ती किंबा विलंब शुल्क 
यांची मागणी करणारा संबद्ध अधिनियमान्वये पारित केलेला कोणताही आदेश, असा आहे ; 
(त) “ प्रबेशाबरील कर अधिनियम ” याचा अर्थ, महाराष्ट्र स्थानिक क्षेत्रात मालाच्या प्रबेशाबरील कर 
अधिनियम, २००२, असा आहे ; 
(थ) “ अकिबादित कर ” याचा अर्थ,- 
(एक) संबद्ध अधिनियमान्वये स्वतंत्रपणे गोळा केलेला कर ; किंबा 
(दोन) संबद्ध अधिनियमाखाली विबरणामध्ये किंबा सुधारित विबरणामध्ये प्रदेय असल्याचे दर्शविलेला 
कर ; किंबा 


भाग पाच--११-१अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च २०, २०२३/फाल्गुन २९, शके १९४४ 


(तीन) मूल्यर्बाधेत कर नियमाच्या नियम ५७ नुसार किंबा संबद्ध अधिनियमाखाली तत्सम नियमांनुसार 
बजाती म्हणून व्यापाऱ्याने दाबा केलेली किंबा पदनिर्देशित प्राधिकाऱ्याने मान्य केलेली रक्‍कम ; किंबा 

(चार) वैधानिक आदेशान्वये जप्त केलेली किंबा संबद्ध अधिनियमान्वये सादर केलेल्या निबरणात, 
सुधारित निबरणात किंबा, यथास्थिति, लेखापरीक्षा अहबालात दर्शविलेली गोळा केलेली अधिकची कराची 
रक्‍कम ; किंबा 


(पाच) Aerated कर अधिनियमाच्या कलम ६१ नुसार सादर केलेल्या अहबालात, लेखापरीक्षकाने 


निर्धारित केलेली ब प्रदेय असल्याचे शिफारस केलेली आणि करपात्र व्यक्‍तीने एकतर पूर्णत: किंबा अंशत: 
मान्य केलेली कराची कोणतीही रक्‍कम; किंबा 


(सहा) मूल्यर्बाधित कर अधिनियमाखाली नियोक्‍्त्याने मूळ स्रोतातून बजा केलेला कर (टीडीएस) ; किंबा 

(सात) मूल्यर्बाधत कर अधिनियमाच्या कलम ३शक अन्वये गोळा केलेला कर ; किंबा 

(आठ) महाराष्ट्र राज्य व्यबसाय, व्यापार, आजीविका ब नोकऱ्या यांबरील कर अधिनियम, १९७५ 
यान्बये नावनोंदणी प्रमाणपत्र धारकाद्वारे प्रदेय असलेला कर ; किंबा 

(नऊ) महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार, आजीविका ब नोकऱ्या यांबरील कर अधिनियम, १९७५ 
यान्बये नियोकत्याने बजा केलेला कर ; किंबा 

(दहा) जी नंतरच्या कालाबधीत दाबा करण्यास पात्र आहे अशी मूल्यर्बाधित कर नियमांच्या नियम ५रक 
किंबा ५२ख यान्बये मान्य न केलेली बजाबटीची रक्‍कम, 


असा आहे ; 


(द) “ मूल्यर्बाधेत कर अधिनियम ” याचा अर्थ, महाराष्ट्र मूल्यर्बाधत कर अधिनियम, २००२, असा आहे ; 


(ध) “ मूल्यर्बाधित कर नियम ” याचा अर्थ, महाराष्ट्र मूल्य्बाधेत कर अधिनियमाखाली केलेले महाराष्ट्र 
FIAT कर नियम, २००५, असा आहे. 


(२) या अधिनियमात बापरलेले, परंतु, यात व्याख्या न केलेले शब्द ब शब्दप्रयोग यांना, संबद्ध अधिनियमान्बये 
अनुक्रमे जे अर्थ नेमून दिलेले असतील, तेच अर्थ असतील. 
पदनिर्देशित ३. (९१) राज्यकर आयुक्‍त हा, या अधिनियमाची प्रयोजने पार पाडण्यासाठी, आयुक्‍त असेल. 


प्राधिकारी. पकवा 
(२) मूल्यबधित कर अधिनियमाच्या कलम १० च्या पोट-कलम (२) मध्ये किंबा, यथार्स्थिति, बस्तू ब सेबा 


कर अधिनियमाच्या कलम ३ अन्बये विनिर्दिष्ट केलेले अधिकारी हे, या अधिनियमाच्या प्रयोजनार्थ पदनिर्देशित 
प्राधिकारी असतील. उक्त पदानिर्देशित प्राधिकाऱ्यांची दुय्यमता ही, मूल्यर्बाधित कर नियमांच्या नियम ५ अनुसार असेल. 


(३) आयुक्‍तास, शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेद्वारे, पदनिर्देशित प्राधिकाऱ्यांकडे त्याचे 
अधिकार सोपवता येतील आणि असे पदनिर्देशित प्राधिकारी, बेळोबेळी, मूल्यर्बाधेत कर अधिनियमाच्या कलम १० 
अन्बये किंबा, यथास्थिति, बस्तू ब सेबा कर अधिनियमाच्या कलम ४ च्या पोट-कलम (२) ब कलम ५ यांन्बये 
अधिसूचित केल्याप्रमाणे, अशा त्यांच्या अधिकारक्षेत्रातील अशा क्षेत्रावर किंबा क्षेत्रांवर अधिकारांचा बापर करतील. 


तडजोडीसाठी ४. (१) या अधिनियमाच्या इतर तरतुदींना अधीन राहून, अर्जदार,-मग तो संबद्ध अधिनियमान्बये नोंदणी 
पात्रता. केलेला असो किंबा नसो,-बिनिर्दिष्ट कालावधीच्या बाबतीत कर, व्याज, शास्ती किंबा facts शुल्क यांच्या 
थकबाकीच्या रकमेची- मग अशी थकबाको संबद्ध अधिनियमाखालील अपिलात ferent केलेली असो किंबा नसो, 

तडजोड करण्यासाठी अर्ज करण्यास पात्र असेल. 


(२) ज्या अर्जदाराने, कोणत्याही शासन निर्णयान्बये किंबा महाराष्ट्र विबादित थकबाकी तडजोड अधिनियम, 
२०१६ यान्बये किंबा महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंबा विलंब शुल्क यांच्या थकबाकीची तडजोड करण्याबाबत 
अधिनियम, २०१९ किंबा महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंबा विलंब शुल्क यांच्या थकबाकीची तडजोड करण्याबाबत 
अधिनियम, २०२२ (यात यापुढे ज्याचा निर्दश, “ तडजोड अधिनियम, 2022” असा केला आहे) यान्बये शासनाने 
घोषित केलेल्या कोणत्याही माफी योजनेखालील लाभ घेतले असतील असा अर्जदार देखील या अधिनियमान्बये अर्ज 
करण्यास पात्र असेल. 


१९७५ चा 
महा. १६. 


१९७५ चा 
महा. १६. 


२००५ चा 
मह. ९. 


२०९६ चा 
महा. १६. 
२०९९ चा 
महा. १५. 
२०२२ चा 
महा. २९. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च २०, २०२३/फाल्गुन २९, शके १९४४ & 


परंतु, जर असा अर्जदार ज्याने तडजोड अधिनियम, २०२२ अंतर्गत लाभ घेतला असेल किंबा घेत असेल, 
त्याला ज्या थकबाकोकरीता त्याने तडजोड अधिनियम, २०२२ अंतर्गत Ayers अर्ज केलेला असेल आणि जिथे 
आवश्यक रक्कम भरण्याचा देय दिनांक अद्याप उलटून गेलेला नसेल अशा थकबाकीसाठी या अधिनियमाखाली 
त्याला लाभ घेता येणार नाही : 

परंतु, आणखी असे कौ, तडजोड अधिनियम, २०२२ अंतर्गत देय लाभ किंबा त्याशिवाय पारित केलेल्या 
तडजोडीच्या आदेशांच्या प्रकरणामध्ये पहिल्या परंतुकातील कोणतीही बाब लागू होणार नाही. 

(३) या अधिनियमाखालील तडजोडीसाठी, या अधिनियमाच्या कलम ११ मध्ये नमूद केलेल्या शतींचे आणि 
इतर तरतुदींचे अनुपालन करण्यात येईल. 


५. जेव्हा वस्तू ब सेबा कर विभागाने महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायाधिकरणामध्ये किंबा न्यायालयांमध्ये संदर्भ राज्याने विवादित 
किंबा अपील दाखल केले असेल त्याबाबतीत, कर, व्याज, शास्ती किंबा विलंब शुल्क यांसह उक्त निभागाच्या कलेल 
निबादित मागण्या, अर्जदाराकडून थकबाकीच्या तडजोडीसाठी ARTA घेण्यात येतील आणि त्यानुसार तडजोडीसाठी WHOSE 

प्रकरणामध्ये तडजोडीसाठी पात्र 
अर्ज सादर करता येईल. अशा , उक्त विभागाने एकदा का या अधिनियमान्बये विबादित रकमेची तडजोड .सणे. 
केली असेल त्यानंतर या अधिनियमान्वये अशा प्रकारे प्रदान केलेली रक्‍कम परत करण्यात येणार नाही किंबा 


समायोजित केली जाणार नाही किंबा अगोदरच माफ केलेल्या रकमेची बसुली करण्यात येणार नाही. 


६. (१) संबद्ध अधिनियमामध्ये किंबा या अधिनियमामध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी,-- तडोडीसाठी पातर 
(क) वैधानिक आदेशाच्या संबंधात, एकतर अपिलात किंबा अन्यथा, ३० एप्रिल २०२३ रोजी किंबा असल्यास, कर, 


त्यापूर्वी, प्रदान केलेली कोणतीही रक्‍कम ही, प्रथमतः अविबादित करासाठी ब नंतर विबादित करासाठी व्याज, शास्ती किंवा 
समायोजित करण्यात येईल आणि त्यांनतर व्याजापोटी समायोजित करण्यात येईल आणि समायोजित न विलंब शुल्क 
केलेलो edie शिल्लक : — यांच्या थकबाकीचे 

केलेली उर्बरेत शिल्लक रक्‍कम, नंतर अनुक्रमे, शास्ती ब विलंब शुल्क या पोटी समायोजित करण्यात समायोजन व 
येईल ; निर्धारण. 

(ख) खंड (क) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे रक्‍कम समायोजित केल्यानंतर, केबळ ९ मे २०२३ रोजी 
निनिर्दिष्ट कालाबधीची उर्वरित अदत्त रक्‍कम, कोणतीही असल्यास, किंबा ९ मे २०२३ ते ३१९ ऑक्टोबर २०२३ 
या कालाबधीत कोणत्याही बैधानिक आदेशाद्वारे विनिर्दिष्ट कालाबधीसाठी केलेली कोणतीही मागणी, या 
अधिनियमान्वये तडजोडीसाठी विचारात घेण्यात येईल. 


(२) प्रदान केलेल्या रकमेच्या समायोजनाच्या आणि थकबाकोच्या निर्धारणाच्या बाबतीत, पूर्बबती खंडाच्या 
तरतुदी, विबरणानुसार असलेल्या देणींना, किंबा यथास्थिति, लेखापरीक्षकाने कर, व्याज किंबा विलंब शुल्क याबाबत 
लेखापरीक्षा अहबालात केलेल्या शिफारशींनुसार असलेल्या देणींना योग्य त्या फेरफारांसह लागू होतील. 


७. (९) संबद्ध अधिनियमात किंबा या अधिनियमात काहीही अंतर्भूत असले तरी, ३० एप्रिल २०२३ रोजी विवक्षित रकमांच्या 
असल्याप्रमाणे बिनिर्दिष्ट कालाबधीसाठी कोणत्याही बैधानिक आदेशानुसार निर्धारित केलेली, जी संबद्ध अधिनियमान्वये बाबतीत निलेखन 
प्रत्येक वित्तीय वर्षी रुपये दोन लाख किंबा त्यापेक्षा कमी आहे अशी कोणतीही थकबाकी निर्लेखखित करण्यात येईल. 


(२) अशा प्रकारच्या निर्लेखित देण्यांबर असलेले निर्धारणोत्तर व्याज किंबा यथास्थिति, निर्धारणोत्तर शास्ती 
माफ होईल. 


(३) संबद्ध अधिनियमात काहीही अंतर्भूत असले तरी, ३० एप्रिल, २०२३ रोजी किंबा Taga कोणत्याही 
वेळी वैधानिक आदेशानुसार देय कर भरला गेला असेल अशा प्रकरणांमध्ये जर, निर्धारणोत्तर व्याज, किंबा यथास्थिति, 
निर्धारणोत्तर शास्ती लागू असेल तर, ते माफ होईल : 


परंतु, अशा प्रकरणांमध्ये पूर्वोक्त दिनांकापर्यंत निर्धारणोत्तर व्याज किंबा, यथास्थिति, निर्धारणोत्तर शास्ती 
बाबतचा आदेश पारित केलेला नसेल. 


८. (९) कलम ६ अन्वये निर्धारित केल्यानुसार थकबाकीच्या तडजोडीपोटी प्रदेय असलेली आवश्यक आवश्यक रकमेचे 


रक्‍कम पुढीलप्रमाणे असेल :-- निर्धारण ब माफीची 
मर्यादा. 


(क) जेव्हा उक्त कर हा, अविबादित किंबा विबादित असेल तेव्हा, असा अविबादित कर, विबादित 
कर, व्याज, शास्ती किंबा विलंब शुल्क यांच्या प्रदानाची मर्यादा आणि विवादित कर, व्याज, शास्ती किंबा 
facia शुल्क यांच्या बाबतीत, अनुज्ञे असलेली माफी, कलम १० मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे एकरकमी 
प्रदानाचा पर्याय किंबा हप्त्याचा पर्याय जोडपत्र-क, किंबा, यथास्थिति, जोडपत्र-ख मध्ये बिनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे 


असेल ; 


प्रबेशाबरीलल कर 
अधिनियमान्वये 
आवश्यक रकमेचे 
निर्धारण ब माफीची 
मर्यादा. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च २०, २०२३/फाल्गुन २९, शके १९४४ 


(ख) या कलमात ब कलम ९ मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, कोणत्याही वैधानिक आदेशानुसार 
कलम ६ अन्बये निर्धारित केलेली कर, व्याज, शास्ती किंबा विलंब शुल्काची थकबाकी, पन्नास लाख रुपये 
किंबा त्यापेक्षा कमी असेल आणि जर अर्जदाराने एकरकमी प्रदान पर्यायानुसार ठोक रकमेचे प्रदान करण्याचा 
पर्याय निबडला असेल तर, ठोक रक्‍कम प्रदान करण्याची मर्यादा आणि अनुज्ञेय असलेली माफी जोडपत्र-क, 
किंबा यथास्थिति, जोडपत्र-ख मध्ये बिनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे असेल. 


(२) या कलमान्बये निर्धारित केलेल्या आवश्यक रकमेचे प्रदान, संबद्ध अधिनियमान्वये निहित केलेल्या 
चलनाच्या नमुन्यात, किंबा यथार्स्थाति, मूल्यर्बाधित कर नियमांन्बये निहित केलेल्या नमुना एमटीआर-६ मध्ये 
करण्यात येईल आणि ते अर्जदाराने स्वीकारलेल्या पर्यायास लागू असल्याप्रमाणे, या अधिनियमाच्या कलम १० च्या 
पोट-कलम (२) मध्ये दिलेल्या तक्त्याच्या खंड (ख) मध्ये बिनिर्दिष्ट केलेल्या शेबटच्या दिवशी किंबा त्यापूवी 
करण्यात येईल. 


(३) ३० एप्रिल २०२३ रोजी किंबा ANGST कोणत्याही कारणास्तव केलेले प्रदान, आवश्यक रकमेसाठी प्रदान 
म्हणून बिचारात घेण्यात येणार नाही. 


(४) कोणत्याही परिस्थितीत, अर्जदार, aerated कराच्या बाबतीत कोणतीही माफी मिळण्यास हक्कदार 
असणार नाही. 


(५) या अधिनियमाच्या इतर तरतुदींस अधीन राहून, अर्जदार, जोडपत्र-क, किंबा यथास्थिति, जोडपत्र-ख 
यामध्ये विहित केलेल्या मर्यादेपर्यंत बिबादित कर, व्याज, शास्ती किंबा विलंब शुल्क यांची माफी मिळण्यास हक्कदार 
असेल. 


(६) जेव्हा अर्जदाराने केलेले प्रदान हे, या कलमान्बये निर्धारित केलेल्या आवश्यक रकमेपेक्षा कमी रकमेचे 
असेल तेव्हा, पदनिर्देशित प्राधिकारी, अर्जदाराने प्रदान केलेल्या आवश्यक रकमेच्या प्रमाणात, अर्जदाराने स्वीकारलेल्या 
पर्यायान्बये अनुज्ञेय असलेल्या माफीच्या प्रमाणशीर रकमेची संगणना करील : 


परंतु, अशाप्रकारे प्रदान केलेली रक्‍कम, प्रथमतः अविबादित करासाठी समायोजित करण्यात येईल आणि 
अशा समायोजनानंतर असलेली उर्वरित रक्‍कम, कोणतीही असल्यास, बिबादित कर, व्याज, शास्ती किंबा विलंब 
शुल्क यांपोटी प्रमाणशीरपणे समायोजित करण्यात येईल. 


(७) या अधिनियमाखालील अर्जदाराने स्वीकारलेल्या पर्यायानुसार, कालाबधीमध्ये, अर्जदाराने केलेले प्रदान हे, 
आवश्यक रकमेपेक्षा कमी आहे केबळ एवढ्याच कारणावरून कोणताही अर्ज नाकारण्यात येणार नाही. 


९. अर्जदार, बैधानिक आदेशामध्ये निर्धारित केल्याप्रमाणे प्रवेशाबरील कर अधिनियमान्वये प्रवेश कर प्रदान 
करण्यास पात्र असेल तेव्हा, या अधिनियमाखालील तडजोडीच्या प्रयोजनासाठी, या अधिनियमात किंबा संबद्ध 
अधिनियमात काहीही अंतर्भूत असले तरी,-- 


(क) आवश्यक रक्‍कम ही, वैधानिक आदेशात निर्धारित केलेल्या प्रवेश कराची रक्‍कम, किंबा 
मूल्यबधित कर नियमांखालील, अनुक्रमे, नियम ५३ किंबा ५४ अन्बये किंबा यथासिथाति, मुंबई विक्रोकर 
नियम, १९५९ अन्बये तरतूद केल्याप्रमाणे प्रवेश कराच्या बजावटीच्या रकमेने कमी केलेली किंबा नाकारलेली 
रकम, यापैकी जी कमी असेल, इतकी असेल ; 


(ख) उक्त अर्जदाराने, खंड (क) अन्बये निर्धारित केलेली रक्‍कम ही, तडजोड करण्याचे इच्छित 
असलेल्या पर्यायांचा बिचार करून, या अधिनियमाच्या कलम १० च्या पोट-कलम (२) मध्ये दिलेल्या 
तक्त्याच्या खंड (ख) मध्ये बिनिर्दिष्ट केलेल्या शेवटच्या दिनांकास किंबा त्यापूर्वी प्रदान केलेली असेल तर, 
प्रदेय असलेली उर्बरेत कराची शिल्लक रक्‍कम, या अधिनियमाखाली आदेश पारित करून त्याद्वारे माफ 
करण्यात येईल आणि उक्त अर्जदार, मूल्यर्बाधेत कर नियम, किंबा यथार्स्थाति, मुंबई विक्रीकर नियम, १९५९ 
यान्बये ३० एप्रिल २०२३ रोजी किंबा त्यापूर्वी प्रदान केलेल्या रकमेसह कोणत्याही रकमेच्या बजाबटीचा दाबा 
करण्यास हक्कदार असणार नाही ; 


(ग) कोणत्याही वैधानिक आदेशानुसार असलेल्या व्याजाच्या बाबतीतील आवश्यक रक्‍कम आणि 
माफीची रक्‍कम, जोडपत्र-क, किंबा, यथास्थिति, जोडपत्र-ख अनुसार निर्धारित करण्यासाठी विचारात घेण्यात 
येईल ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च २०, २०२३/फाल्गुन २९, शके १९४४ ७ 


(घ) कोणत्याही वैधानिक आदेशानुसार लादलेल्या शास्तीच्या बाबतीतील आवश्यक रक्‍कम ब माफीची 
रक्‍कम, जोडपत्र-क किंबा, यथास्थिति, जोडपत्र-ख अनुसार निर्धारित करण्यासाठी विचारात घेण्यात येईल ; 


(ड) कलम ८ ची पोट-कलमे (२), (३), (६) ब (७) यांच्या तरतुदी, योग्य त्या फेरफारांसह, या 
कलमाला लागू होतील. 


१०, (१) आवश्यक रक्‍कम एकरकमी प्रदान पर्यायाअंतर्गत प्रदान करण्यात येईल { आवश्यक रकमेचे 
एत जर arate — अंतर्गत प्रदान करण्याचे 
परतु, ज थकबाको पन्नास लाख TT अधिक असेल तर, अर्जदार, हप्त्याच्या Waar आवश्यक पर्याय ब 
रक्‍कम प्रदान करण्याचा पर्याय निवडू शकेल. कालावधी. 


(२) या अधिनियमान्बये आवश्यक रक्‍कम प्रदान करण्याचा आणि अर्ज सादर करण्याचा कालाबधी खालील 
तक्त्यामध्ये दिल्याप्रमाणे असेल :-- 
तक्ता 


अ. क्र. तपशील पर्याय १ : पर्याय २ : 
एक रकमी प्रदानाचा पर्याय हप्त्याने प्रदानाचा पर्याय 


(१) (२) (३) (४) 


(क) | कलम १२ अन्वये अर्ज १ मे २०२३ पासून सुरू होणारा १ मे २०२३ पासून सुरू होणारा 
सादर करण्याचा आणि १४ नोव्हेंबर २०२३ रोजी आणि १४ नोव्हेंबर २०२३ रोजी 
कालावधी. संपणारा, संपणारा. 


(ख) | ज्या कालावधीत आवश्यक| ९ मे २०२३ पासून सुरू होणारा १ मे २०२३ पासून सुरू होणाऱ्या 
रक्‍कम प्रदान करावयाची | आणि ३१ ऑक्टोबर २०२३ रोजी आणि ३१ ऑक्टोबर २०२३ रोजी 
आहे तो कालावधी. संपणारा. संपणाऱ्या कालावधीत आवश्यक 
रकमेच्या किमान पंचबीस cach रक्‍कम 
आणि कलम १२ अन्वये अर्ज 
केल्याच्या दिनांकापासून तीन समान 
त्रैमासिक हप्त्यांमध्ये, उर्वरित 
आवश्यक रक्कम प्रदान करणे. 

सर्व हप्ते अर्ज केल्याच्या दिनांकापासून 
नऊ महिन्यांच्या आत प्रदान 

करण्यात येतील : 


परंतु, जर देय दिनांकानंतर 

कोणताही हप्ता प्रदान केला असेल 
तर, त्यावर वार्षिक बारा टक्के 

दराने व्याज आकारण्यात येईल : 
परंतु, आणखी असे को, जर सर्व 
हप्ते नऊ महिन्यांच्या कालावधीत 
प्रदान केले नसतील तर, कलम ८ ब 
कलम ९ यामध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे 
प्रमाणशीर लाभ देण्यात येईल. 


११. (९१) संबद्ध अधिनियमाच्या तरतुदींमध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, संबद्ध अधिनियमान्वये अपील तडजोडीच्या शती. 
प्राधिकाऱ्यासमोर किंबा न्यायाधिकरणासमोर किंबा न्यायालयासमोर प्रलंबित असलेले अपील, कोणतेही असल्यास, 
अर्जदाराकडून पूर्णपणे आणि बिनाशर्त मागे घेण्यात येईल. 


(२) जेव्हा मूल्यर्बाधित कर अधिनियमाखालील अधिकची बजाबट किंबा परतावा, केंद्रीय बिक्रोकर अधिनियम, 


१९५६ चा १९५६ किंबा प्रवेशाबरील कर अधिनियम या खालील दायित्वबापोटी समायोजित करण्यात आला असेल तेव्हा आणि 


७. 


थकबाकीच्या 
तडजोडीचा अर्ज. 


तडजोडीचा आदेश. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च २०, २०२३/फाल्गुन २९, शके १९४४ 


जेव्हा अशा प्रकारे समायोजित केलेली बजाबट किंबा परताबा, मूल्यर्बाधित कर अधिनियमाखालील मूल्यनिर्धारणेत 
कमी करण्यात किंबा नाकारण्यात आला असेल तेव्हा, केंद्रीय विक्रीकर अधिनियम, १९५६ किंबा प्रबेशाबरील कर 
अधिनियमयाखालील देण्यांची तडजोड करण्याच्या दृष्टीने, केंद्रीय विक्रोकर अधिनियम, १९५६ किंबा, यथास्थिति, 
प्रवेशावबरील कर अधिनियम या खालील अपीलासोबतच मूल्यर्बाधित कर अधिनियमान्वये दाखल केलेले अपील 
देखील पूर्णपणे आणि बिनाशर्त मागे घेणे गरजेचे आहे. 


(३) पदनिर्देशित प्राधिकाऱ्याकडे तडजोडीच्या अर्जासोबतच अपील मागे घेण्याच्या अर्जाची पोचपाबती सादर 
करणे हा, उक्त अपील मागे घेण्याबाबतचा पुरेसा पुराबा असल्याचे समजण्यात येईल. 


१२. (९) अर्जदार, कलम १९० याच्या पोट-कलम (२) मध्ये दिलेल्या तक्त्याच्या खंड (क) मध्ये बिनिर्दिष्ट 
केलेल्या शेवटच्या दिनांकास किंबा त्यापूर्वी, कलम २ च्या पोट-कलम (2) मधील खंड (घ) मध्ये दिलेल्या 
थकबाकोच्या प्रत्येक बर्गांकरिता संबद्ध अधिनियमान्वये, प्रत्येक वित्तीय वर्षासाठी स्वतंत्रपणे अर्ज करील : 


परंतु, या अधिनियमाच्या कलम १० च्या पोट-कलम (२) मध्ये दिलेल्या तक्त्यातील खंड (ख) मध्ये fastens 
केलेल्या बेळेत अर्जदाराने आवश्यक रक्‍कम प्रदान केली असेल, परंतु, तो, नियत वेळेत अर्ज करू शकला नसेल 
तर, अशा विलंबाची कारणे नोंदक्‍िल्यानंतर, पर्दर्निर्दशित प्राधिकाऱ्यास तीस दिवसांपर्यंतचा विलंब क्षमापित करता 
येईल. 


(२) असा अर्ज, आयुक्ताच्या आदेशाद्वारे विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा नमुन्यात आणि अशा रीतीने, 
पदनिर्देशित प्राधिकाऱ्याकडे करण्यात येईल. 


(३) या अधिनियमाच्या इतर तरतुदींच्या अधीन राहून, जेव्हा अर्जदाराची, विनिर्दिष्ट कालावधीच्या बाबतीत, 
संबद्ध अधिनियमाखालील SOIR असलेल्या देण्यांच्या थकबाकीची तडजोड करण्याची इच्छा असेल तेव्हा, 
तो अर्जदार, प्रत्येक संबद्ध अधिनियमाखालील अशा प्रत्येक बिबरणासाठी किंबा सुधारित विबरणासाठी एक स्वतंत्र 
अर्ज सादर करील : 


परंतु, जेव्हा अर्जदाराची, एखाद्या वित्तीय बर्षाशी संबंधित असणाऱ्या एकापेक्षा अधिक विबरणांच्या किंबा 
सुधारित PEROT बाबतीतील विबरणानुसार असलेल्या देण्यांची तडजोड करण्याची इच्छा असेल त्याबाबतीत, 
तो, केबळ एकच अर्ज करू शकेल. 


(४) अशा प्रत्येक अर्जासोबत, कलमे ८ ब ९ अन्बये निर्धारित केल्याप्रमाणे, एकरकमी प्रदानाच्या पर्यायाच्या 
बाबतीत संपूर्ण आवश्यक रक्‍कम आणि हप्त्याच्या पर्यायाच्या बाबतीत आवश्यक रकमेच्या किमान 
पंचबीस टक्के रक्‍कम प्रदान केल्याचा पुरावा आणि अर्जाच्या नमुन्यात नमूद केलेले दस्तऐेबज सादर करण्यात येतील. 


१३. (2) जर अजंदाराने कलमे ८ ब ९ अनुसार निर्धारित केलेली आवश्यक रक्‍कम प्रदान केली असल्याबाबत 
पदनिर्देशित प्राधिकाऱ्याची खात्री पटली असेल तर, पदनिर्देशित प्राधिकारी, आदेश पारित करील आणि उक्त आदेशाची 
एक प्रत एकरकमी प्रदानाच्या पर्यायाअंतर्गत आवश्यक रकमेच्या प्रदानासाठी निनिर्दिष्ट केलेल्या अंतिम दिनांकापासून, 
किंबा यथार्स्थाते, हप्त्यांच्या पर्यायाअंतर्गत आवश्यक रकमेच्या शेवटच्या हप्त्याच्या प्रदानासाठी बिनिर्दिष्ट केलेल्या 
दिनांकापासून तीन महिन्यांच्या आत, अर्जदाराला देईल, आणि त्यानंतर, संबद्ध अधिनियमात काहीही अंतर्भूत असले 
तरी, अशा अर्जदाराला, तडजोडीच्या आदेशात aries केलेल्या माफीच्या रकमेच्या मर्यादेपर्यंत त्याच्या दायित्बातून 
मुक्‍त करण्यात येईल. 


(२) जेव्हा कर, व्याज, शास्ती किंबा विलंब शुल्क यांच्या थकबाकीच्या तडजोडीचा अर्ज, या अधिनियमाच्या 
तरतुदींनुसार नसेल तर, पदनिर्देशित प्राधिकाऱ्यास, अर्जदाराला आपले म्हणणे मांडण्याची संधी दिल्यानंतर लेखी 
आदेशाद्वारे, अर्ज फेटाळता येईल. असा अर्ज फेटाळण्यात आल्यावर आणि जर तडजोडीसाठी अर्ज करण्याकरिता 
अर्जदाराने अपील मागे घेतले असेल तर, संबद्ध अधिनियमाखालील उक्त मूळ अपील, कलम १४ च्या तरतुदींना 
अधीन राहून, संबद्ध अधिनियमाखालील याबाबतीत अपील प्राधिकरणाकडे अर्ज केल्यावर पुन:स्थापित करण्यात 
येईल. 


१९५६ चा 
\ow. 
१९५६ चा 
\ow. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च २०, २०२३/फाल्गुन २९, शके १९४४ 


(३) पदनिर्देशित प्राधिकाऱ्यास, स्वतःहून किंबा अर्जदाराच्या अर्जाबरून, अर्जदाराला तडजोड आदेश मिळाल्याच्या 
दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या आत, अभिलेखातून उघड झालेली कोणतीही चूक दुरुस्त करता येईल : 

परंतु, अर्जदारास तडजोडीचा आदेश मिळाल्याच्या दिनांकापासून साठ दिवसांच्या आत दुरुस्तीसाठी अर्ज करता 
येईल : 

परंतु, आणखी असे को, अर्जदाराला, त्याचे म्हणणे मांडण्याची बाजबी संधी देण्यात आल्याशिवाय, त्याच्यावर 
प्रतिकूल परिणाम करणारा कोणताही आदेश पारित करण्यात येणार नाही. 


(१) या अधिनियमाअन्बये पारित केलेल्या आदेशाविरुद्धचे अपील हे,- 
(क) जर तो आदेश दुय्यम असलेल्या प्राधिकाऱ्याने दिलेला असेल तर, संबंधित राज्यकर उप 
आयुक्‍त (प्रशासन) ; 
(ख) जर तो आदेश संबंधित राज्यकर उप आयुक्‍ताने दिलेला असेल तर, संबंधित राज्यकर 
सह आयुक्‍त (प्रशासन) ; 
(ग) जर तो आदेश संबंधित राज्यकर सह आयुक्‍ताने दिलेला असेल तर, संबंधित अपर राज्यकर 
आयुक्‍त, 
यांचेकडे दाखल करण्यात येईल. 
(२) या अधिनयमान्वये पारित केलेला कोणताही आदेश मिळाल्याच्या दिनांकापासून साठ दिवसांच्या आत 
अपील दाखल करण्यात येईल आणि त्यानंतर दाखल करण्यात आलेले कोणतेही अपील, विचारात घेण्यात येणार 


नाही. 


(३) या कलमाच्या पोट-कलम (2) मध्ये बिनिर्दिष्ट केलेला अपील प्राधिकारी, आवश्यक असेल अशी 
आणखी चौकशी केल्यानंतर, त्यास उचित ब योग्य बाटेल असा आदेश पारित करील. 


शह. 


(४) या कलमाच्या पोट-कलम (३) अन्बये पारित केलेल्या आदेशाविरुद्ध द्वितीय अपील करण्यात येणार 


नाही. 


१५. (2) या अधिनियमाअन्बये पारित केलेला कोणताही आदेश, तो बजावण्यात आल्याच्या दिनांकापासून 
बारा महिन्यांच्या आत, कोणत्याही वेळी, आयुक्‍ताकडून स्वत:हून त्याचे पुनाविलोकन करता येईल. 


(२) अशा आदेशामध्ये कोणतीही चूक आढळल्यास, जेथबर तो महसुलाच्या हितास बाधक ठरेल तेथबर, 
ST, SSR नोटीस बजावता येईल आणि आवश्यकता असेल तेथे पोट-कलम (१) मध्ये fated 
केलेल्या कालमर्यादेत आपल्या सर्वोत्तम निर्णयशक्‍तीनुसार आदेश पारित करता येईल. 


(३) SSSR प्रतिकूल परिणाम करणारा कोणताही आदेश, त्यास आपले म्हणणे मांडण्याची बाजबी संधी 
दिल्याशिवाय, पारित केला जाणार नाही. 


१६. या अधिनियमाच्या इतर तरतुदींस अधीन राहून, या अधिनियमान्वये काढलेला तडजोडीचा आदेश हा, 
त्यात अंतर्भूत असलेल्या थकबाकीच्या तडजोडीच्या संबंधात निर्णायक असेल, आणि तडजोडीच्या अशा आदेशात 
समाविष्ट असलेली कोणतीही बाब ही, भारताचे नियंत्रक ब महालेखापरीक्षकाच्या विशिष्ट निरीक्षणांबरील कोणत्याही 
कार्यबाहीखेरीज संबद्ध अधिनियमाखालील TATA किंबा पुनरीक्षणाच्या कोणत्याही कार्यबाहीत अथबा इतर 
कोणत्याही कार्यबाहीत, पुन्हा उघडण्यात येणार नाही. 


१७. (१) कलम १६ मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, जेव्हा पदनिर्देशत प्राधिकाऱ्यास, अर्जदाराने 
कोणतीही महत्त्वाची माहिती, कोणतीही असल्यास, दडवून ठेऊन किंबा कोणतीही चुकीची किंबा खोटी माहिती सादर 
करून, तडजोडीचा लाभ मिळविला असल्याचे दिसून आले असेल त्या बाबतीत, अथबा संबद्ध अधिनियमान्बये 
झडती ब जप्ती यासंबंधातील कार्यबाहीत महत्त्वाची तथ्ये दडबून ठेवलेली, कोणताही तपशील लपवून ठेवला 
असल्याचे आढळून आले असेल त्या बाबतीत, पदनिर्देशत प्राधिकाऱ्यास, कारणे लेखी नमूद करून ब अर्जदाराला 
त्याचे म्हणणे मांडण्याची बाजबी संधी दिल्यानंतर, ज्या वित्तीय बर्षात तडजोडीचा आदेश बजावण्यात आला असेल 
त्या कित्तीय वर्षाच्या समाप्तीपासून दोन वर्षांच्या कालाबधीत, कलम १३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये काढलेला उक्त 


आदेश रद्द करता येईल. 
भाग पाच--११-२ 


या अधिनियमान्वये 
पारित केलेल्या 
आदेशाविरुद्ध 
अपील. 


या अधिनियमा- 
अन्वये पारित 
केलेल्या आदेशाचे 
पुनर्विलोकन. 


संबद्ध 
अधिनियमान्वये 
तडजोड केलेली 
प्रकरणे पुन्हा 
उघडण्यावर रोध 
असणे. 


तडजोडीचा आदेश 
रद्द करणे. 


Ro महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च २०, २०२३/फाल्गुन २९, शके १९४४ 


(२) जर पोट-कलम (१) अन्वये तडजोडीचा आदेश रद्द करण्यात आला असेल तर, अशा तडजोडीच्या 
आदेशात समाविष्ट असलेले निर्धारण, पुननिर्धारण, दुरुस्ती, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन किंबा, यथास्थिति, अपील हे, 
कलमे ११ ब १६ यांमध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, असे रद्द करण्यात आल्याबर, ताबडतोब पुनरूज्जीवित किंबा 
पुनःस्थापित होतील, आणि असे निर्धारण, पुननिर्धारण, दुरुस्ती, पुनरीक्षण, पु्नाबिलोकन किंबा, यथास्थिति, अपील 
यांबर, जणू काही कर, व्याज, शास्ती किंबा विलंब शुल्क याच्या थकबाकीच्या तडजोडीचा असा कोणताही आदेश, 
यापूर्बी कधीही देण्यात आला नव्हता असे समजून, संबद्ध अधिनियमाच्या तरतुदींनुसार निर्णय करण्यात येईल : 


परंतु, जेव्हा संबद्ध अधिनियमान्वये निर्धारण, पुननिर्धारण, दुरुस्ती, पुनरीक्षण किंबा पुनर्विलोकन यांची कालमर्यादा, 
रद्द केल्याच्या आदेशाच्या दिनांकापासून दोन वर्षांच्या आत समाप्त झाली असेल तर, संबद्ध अधिनियमात काहीही 
अंतर्भूत असले तरी, अशा रद्दबातल आदेशाच्या दिनांकापासून दोन वर्षांच्या आत, संबंधित प्राधिकाऱ्यांकडून असे 
पुननिर्धारण, दुरुस्ती, पुनरीक्षण, किंबा पुर्नाबलोकन याबाबत कार्यबाही करण्यात येईल : 


परंतु, आणखी असे की, संबद्ध अधिनियमाखालील मूळ अपील, संबध्द अधिनियमाखालील अपील प्राधिकाऱ्याकडे 
याबाबत अर्ज केल्याबर पुनःस्थापित करण्यात येईल. 


या १८. कोणत्याही परिस्थितीत, अर्जदार, या अधिनियमान्वये प्रदान केलेल्या कोणत्याही रकमेचा परताबा 
क aa मिळण्यास हक्कदार असणार नाही : 
न मिळणे. 


परंतु, या अधिनियमाच्या तरतुदींन्बये तडजोडीचा आदेश रद्द करण्यात किंबा फेटाळण्यात आल्यास, या 
अधिनियमान्वये अर्जदाराने प्रदान केलेली रक्‍कम, संबद्ध अधिनियमान्बये प्रदान करण्यात आली असल्याचे समजण्यात 


येईल. 
या १९. (१) आयुक्‍त, या अधिनियमाची प्रयोजने पार पाडण्यासाठी, त्यास योग्य बाटतील असे अनुदेश ब 
अधिनियमाखालील प्राधिकाऱ्यांना 
area निर्देश वेळोबेळी पदनिर्देशित AAT देऊ शकेल. 


अधिकार. 


(२) आयुक्‍तास, या अधिनियमाच्या प्रयोजनांसाठी नमुने, आणि ज्या रीतीने नमुना सादर करण्यात येईल ती 
रीत, आदेशाद्वारे, विहित करता येईल. 


अडचणी दूर २०. (१९) जर या अधिनियमाच्या तरतुदींची अंमलबजावणी करताना, कोणतीही अडचण उद्‌भवली तर, 
अविक शासनास, प्रसंगानुरुप, उद्भवेल त्याप्रमाणे, ती अडचण दूर करण्याच्या प्रयोजनासाठी आवश्यक किंवा इष्ट वाटेल 
अशी, या अधिनियमाच्या तरतुदींशी विसंगत नसलेली कोणतीही गोष्ट, शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या 

आदेशाद्वारे, करता येईल : 


परंतु, या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून एक वर्षाचा कालावधी समाप्त झाल्यानंतर असा कोणताही 
आदेश काढण्यात येणार नाही. 


(2) पोट-कलम (१) अन्वये काढलेला प्रत्येक आदेश, तो काढल्यानंतर, शक्‍य तितक्‍या लवकर, राज्य 
विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहासमोर ठेवण्यात येईल. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च २०, २०२३/फाल्गुन २९, शके १९४४ 


जोडपत्र-क 


(कलमे ८ ब ९ पहा) 


(दिनांक ९ एप्रिल २००५ रोजी व त्यानंतर सुरू होणाऱ्या व 
दिनांक ३० जून ९०१७ रोजी संपणाऱ्या कालावधीकरिता) 


अक्र रक्‍कम एक रकमी प्रदानाचा पर्याय हप्त्याने प्रदानाचा पर्याय 
प्रदान कराबयाची माफोची प्रदान कराबयाची| माफोची 
रक्‍कम रक्‍कम रक्‍कम रक्‍कम 

(क) (ख) (ग) (a) (S) (च) 

(१) | अविवादित कराची रक्‍कम. स्तंभ (ख) निरंक स्तंभ (ख) निरंक. 

मधील रकमेच्या मधील रकमेच्या 
शंभर टक्के शंभर टक्के 

(२) | बिबादित कराची रक्‍कम. स्तंभ (ख) स्तंभ (ख) स्तंभ (ख) स्तंभ (ख) 

मधील रकमेच्या | मधील रकमेच्या । मधील रकमेच्या | adie रकमेच्या 
पन्नास टक्‍के पन्नास टक्के । छप्पन्न टक्के | चव्बेचाळीस टक्के. 

(३) | संबद्ध अधिनियमान्वये प्रदेय स्तंभ (ख) स्तंभ (ख) स्तंभ (ख) स्तंभ (ख) 
असणारे व्याज किंबा मधील रकमेच्या | मधील रकमेच्या । मधील रकमेच्या | adie रकमेच्या 
कोणताही वैधानिक आदेश किंबा पंधरा टक्‍के पंच्याऐंशी टक्के | पंधरा टक्के ।पंच्याऐंशी टक्‍के. 
बिबरणे किंबा सुधारित विवरणे 
यांनुसार प्रदेय असलेल्या व्याजाची 
रक्‍कम. 

(४) | कोणत्याही वैधानिक आदेशानुसार स्तंभ (ख) स्तंभ (ख) स्तंभ (ख) स्तंभ (ख) 
शास्तीची अदत्त रक्‍कम. मधील रकमेच्या | मधील रकमेच्या । मधील रकमेच्या मधील रकमेच्या 

पाच टक्‍के qa टक्के | पाच टक्के ।पंच्यान्नब टक्के. 

(५) | संबद्ध अधिनियमाखाली व्यापाऱ्याने स्तंभ (ख) स्तंभ (ख) 
केलेल्या अर्जाच्या दिनांकापर्यंत निरंक मधील रकमेच्या निरंक मधील रकमेच्या 
आकारण्यायोग्य असलेल्या, परंतु शंभर टक्‍के शंभर टक्के. 
न आकारलेल्या निर्धारणोत्तर 
व्याजाची किंबा शास्तीची किंबा 
दोन्हींची रक्‍कम. 

(६) | ३९ ऑक्टोबर २०२३ रोजी किंबा स्तंभ (ख) स्तंभ (ख) स्तंभ (ख) स्तंभ (ख) 
त्यापूर्बी दाखल केलेल्या मधील रकमेच्या | मधील रकमेच्या |मधील रकमेच्या |मधील रकमेच्या 
बिबरणांबाबत प्रदेय असलेले पाच टक्‍के Gama टक्के | पाच टक्के ।पंच्यान्नब टक्के, 
विलंब शुल्क. 

किंबा 

(७) | कोणत्याही वैधानिक आदेशानुसार स्तंभ (ख) अर्जाच्या लागु नाही । लागु नाही. 
थकबाकीची रक्‍कम पंन्नास लाख मधील रकमेच्या | दिनांकापर्यंत संबद्ध 
रुपये किंबा त्यापेक्षा कमी असेल तर) बीस टक्के अधिनियमाखाली 
अर्जदारास, बरील अनुक्रमांक (१) आकारण्यायोग्य 
ते (४) ब (६) अनुसार आवश्यक असलेले, परंतु 
असलेली रक्‍कम निर्धारित करण्या- न आकारलेले 
ऐबजी एकरकमी प्रदानाचा पर्याय निर्धारणोत्तर व्याज 
स्वीकारता येईल. किंबा शास्ती 

किंबा दोन्ही 
यांसह स्तंभ (ख) 
मधील रकमेच्या 

ऐशी टक्‍के 


भाग पाच--११-२अ 


११ 


श्र 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च २०, २०२३/फाल्गुन २९, शके १९४४ 


जोडपत्र-ख 


(कलमे ८ वब ९ पहा) 


(दिनांक ३९ मार्च २००५ रोजी किंबा त्यापूर्वी संपणाऱ्या कालावधीकरिता) 


अक्र रक्‍कम एक रकमी प्रदानाचा पर्याय हप्त्याने प्रदानाचा पर्याय 
प्रदान करावयाची माफोची । प्रदान करावयाची माफोची 
रक्‍कम रक्‍कम रक्‍कम रक्‍कम 
(क) (ख) (ग) (घ) (ड) (च) 
(१) अविवादित कराची रक्‍कम. स्तंभ (ख) निरंक स्तंभ (ख) निरंक. 
मधील रकमेच्या मधील रकमेच्या 
शंभर टक्‍के शंभर टक्के 
(2)| विवादित कराची रक्‍कम. स्तंभ (ख) स्तंभ (ख) स्तंभ (ख) स्तंभ (ख) 
मधील रकमेच्या । मधील रकमेच्या । मधील रकमेच्या | मधील रकमेच्या 
तीस टक्‍के सत्तर टक्के | चोतीस टक्के | सहासष्ट टक्‍के, 
(३) | संबद्ध अधिनियमान्वये प्रदेय स्तंभ (ख) स्तंभ (ख) स्तंभ (ख) स्तंभ (ख) 
असणारे व्याज किंबा मधील रकमेच्या । मधील रकमेच्या । मधील रकमेच्या | मधील रकमेच्या 
कोणताही वैधानिक आदेश किंवा दहा टक्के नव्बद टक्के दहा टक्के | नव्वद टक्के. 
विवरणे किंबा सुधारित विवरणे 
यानुसार प्रदेय असलेल्या व्याजाची 
रक्‍कम. 
(४)| कोणत्याही वैधानिक आदेशानुसार स्तंभ (ख) स्तंभ (ख) स्तंभ (ख) स्तंभ (ख) 
शास्तीची अदत्त रक्‍कम. मधील रकमेच्या । मधील रकमेच्या । मधील रकमेच्या | मधील रकमेच्या 
पाच टक्‍के पंच्या्रन टक्के पाच टक्के । पंच्यात्नब टक्‍के. 
(५) संबद्ध अधिनियमाखाली व्यापाऱ्याने स्तंभ (ख) स्तंभ (ख) 
केलेल्या अर्जाच्या दिनांकापर्यंत निरंक मधील रकमेच्या निरंक  ।मधील रकमेच्या 
आकारण्यायोग्य असलेल्या, शंभर टक्‍के शंभर टक्के. 
परंतु न आकारलेल्या निर्धारणोत्तर 
व्याजाची किंबा शास्तीची किंबा 
दोन्हींची रक्‍कम. 
किंवा 
(६)| कोणत्याही वैधानिक आदेशानुसार स्तंभ (ख) अर्जाच्या लागू नाही | लागू नाही. 
थकबाकोची रक्‍कम पन्नास लाख मधील दिनांकापर्यंत संबद्ध 
रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी असेल रकमेच्या अधिनियमाखाली 
तर, अर्जदारास, बरील अनुक्रमांक | बीस टक्के आकारण्यायोग्य 
(१) ते (४) अनुसार रक्‍कम असलेले, परंतु न 
निर्धारित करण्याऐबजी आकारलेले 
एकरकमी प्रदानाचा पर्याय निर्धारणोत्तर व्याज 
स्वीकारता येईल. किंवा शास्ती 
कैबा दोन्ही यांसह 
स्तंभ (ख) मधील 
रकमेच्या ऐंशी 
ट्क्के 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च २०, २०२३/फाल्गुन २९, शके १९४४ 


उद्देश ब कारणे यांचे निवेदन. 


सन २०२३-२०२४ या वित्तीय वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये अंतर्भत असलेले प्रस्ताञ अंमलात आणण्याच्या 
दृष्टीने, बस्तू ब सेबा कर बिभागाकडून अंमलबजावणी केल्या जाणाऱ्या विविध अधिनियमांखालील थकबाकीची 
तडजोड करणे शासनास इष्ट बाटते. 


२. महाराष्ट्र बस्तू ब सेबा कर अधिनियम, २०१७ (२०१७ चा महा. ४३) हा, १९ जुले, २०१७ पासून 
अंमलात येण्याआधी, राज्यात निनिध कर अधिनियम अंमलात होते. थकबाकीची मोठी रक्‍कम विबादात अडकलेली 
असल्याने अदत्त देणीमध्ये समाविष्ट असलेली रक्‍कम बसूल करण्याच्या आणि जुने प्रलंबित बिबाद कमी करण्याच्या 
दृष्टीने ३० जून २०१७ रोजी ब त्यापूर्बी संपणाऱ्या बिनिर्दिष्ट कालावधीसाठी, संबंधित अधिनियमाखालील कर, व्याज, 
शास्ती किंबा विलंब शुल्क यांच्या थकबाकीची तडजोड करण्याच्या योजनेची तरतूद करणे शासनास इष्ट वाटते. 


३. वित्तीय तणावाखाली असलेले छोटे उद्योग विक्रेते ब इतर व्यापारी, यांना मदत म्हणून, देणे रकमांची 
तडजोड करण्यासाठी आणि जुने प्रलंबित बिबाद बंद करण्यासाठी विनिर्दिष्ट मर्यादेपर्यंत माफी तसेच, एकरकमी 
प्रदानाचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी एका योजनेची तरतूद करणे, शासनास इष्ट वाटते. आर्थिक संकटामध्ये 
असणाऱ्या मोठ्या व्यापाऱ्यांना त्यांच्या थकबाकीची तडजोड करण्याकरिता हपत्याने प्रदानाचा पर्याय देण्यात आला 
आहे. 


४. एकंदरित, ही योजना, बिबादित कर, व्याज, शास्ती किंबा विलंब शुल्क यात आंशिक माफी देण्याचे 
प्रोत्साहन देण्याबरोबरच, अविबादित कराच्या बाबतीतील महसुलाचे रक्षण करते. 


५. वरील उदिष्टे साध्य करणे हा, या बिधेयकाचा हेतू आहे. 


मुंबई, देवेंद्र फडणबीस, 


दिनांक १६ मार्च, २०२३. उप मुख्यमंत्री. 


१३ 


श्ड 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च २०, २०२३/फाल्गुन २९, शके -%१:१:॥ 
वैधानिक अधिकार सोपविण्यासंबंधीचे ज्ञापन 


या निधेयकात, वैधानिक अधिकार सोपविण्यासंबंधीचे पुढील प्रस्ताव अंतर्भूत आहेत :-- 


खंड ३(३).---या Gerad, पोट-कलम (२) मध्ये बिनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे, त्याचे अधिकार, 
शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे पदनिर्दशित प्राधिकाऱ्यांकडे सोपविण्याचा अधिकार, आयुक्ताकडे 
घेण्यात आला आहे. 


खंड १९(२).---या GSM, अर्जाचा नमुना आणि तो पदनिर्देशित प्राधिकाऱ्याकडे करण्याची रीत 
आदेशाद्वारे विनिर्दिष्ट करण्याचा अधिकार, आयुक्ताकडे घेण्यात आला आहे. 


खंड १९.---या GSM, या अधिनियमाच्या प्रयोजनार्थ त्याला योग्य बाटेल अशा अनुदेश ब निदेश 
पदनिर्देशित प्राधिकाऱ्यांना देण्याचा आणि नमुने विहित करण्याचा आणि ज्या रीतीने नमुना सादर करण्यात येईल 
ती रीत बिहित करण्याचा अधिकार, आयुक्ताकडे घेण्यात आला आहे. 


खंड २०(९).---या खंडान्बये, या अधिनियमाच्या तरतुदी अंमलात आणताना, जी उद्‌भबेल, अशी 
कोणतीही अडचण, या अधिनियमाच्या प्रसिद्धीच्या दिनांकापासून एका वर्षाच्या कालाबधीत शासकीय राजपत्रात 
प्रसिद्ध केलेल्या आदेशाद्वारे दूर करण्याचा अधिकार, राज्या शासनाकडे घेण्यात आला आहे. 


२. बैधानिक अधिकार सोपबण्यासंबंधीचे उपरोल्लिखित प्रस्ताब हे, सामान्य स्वरूपाचे आहेत. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च २०, २०२३/फाल्गुन २९, शके १९४४ 


वित्तीय ज्ञापन 


सन २०२३-२०२४ या वित्तीय वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात अंतर्भूत असलेले प्रस्ताव अंमलात आणण्यासाठी 
वस्तू ब Got कर विभागाकडून अंमलबजावणी केल्या जाणाऱ्या विविध अधिनियमांखाली थकबाकींची तडजोड 
करण्याची तरतूद करण्यासाठी हे विधेयक प्रस्तावित केले आहे. हे विधेयक, राज्य विधानमंडळाच्या अधिनियम 
म्हणून अधिनियमित झाल्यावर, राज्याच्या एकत्रित निधीतून आबती किंबा अनावर्ती खर्चाचा अंतर्भाब असणारी 
कोणतीही तरतूद या विधेयकात नाही. 


शप 


१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च २०, २०२३/फाल्गुन २९, शके १९४४ 


भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २०७ अन्वये राज्यपालांची शिफारस 


(महाराष्ट्र शासन, विधी ब न्याय विभाग, आदेशाची प्रत) 


भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २०७ याच्या खंड (१) अन्बये महाराष्ट्राच्या राज्यपालांना प्रदान करण्यात 
आलेल्या शक्तींचा बापर करून, ते महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंबा विलंब शुल्क यांच्या थकबाकीची तडजोड 
करण्याबाबत विधेयक, २०२३ पुर:स्थापनार्थ घेण्याबाबत महाराष्ट्र नरिधानसभेस शिफारस करीत आहेत. 


विधान भवन : राजेन्द्र भागवत, 
मुंबई, प्रधान सचिव, 
दिनांक २० मार्च २०२३. महाराष्ट्र विधानसभा. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, 
RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 
21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


